वाचा - 


१) 


पुणे हहर येथील सिटी सर्व्हे क्र. १२२/२ 
कोरेगांव wh येथे सहा पोलीस 
अधिकाऱ्यांसाठी अभिहस्तांकित (Assigned 
Quarters) निवासस्थानांच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०६१६/प्र.क्र.४६७/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०१६. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमंस/२७-बी/२८बी-२/कोरेगांव 
पार्क अधिकारी निवा. बांध. पुणे/९०/१६, दिनांक ०८.०३.२०१६. 


शासन निर्णय - 
पुणे हहर येथील सिटी सर्व्हे क्र.१२२/२ कोरेगांव पार्क येथे सहा पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी 
अभिहस्तांकित (Assigned Quarters) निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी रुपये ३५८.५४ लक्ष (अक्षरी 


रुपये तीन कोटी अठ्ठावण्ण लक्ष चोपन्न हजार फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीच्या 
अधिन राहून ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


सदर कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करु नये. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून घ्यावी. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- २०१३ /प्र.क्र.१७७ 
/तां. क. १ दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

बांधकामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापुर्वी मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. विभाग, पुणे तसेच 
उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून अंदाजपत्रक व नकाशे साक्षांकीत करुन घेणे 
आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०६१६/प्र.क्र.४६७/पोल-७ 


२. सदर बांधकामाचा निधी मागणी क्र. बी-१० मुख्यलेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय सेवांवरील 
भांडवली खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे 
(४०७० ०१५१) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो चालु वित्तीय 
वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र - २०१३/प्र.क्र.3०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उप-विभाग-पाच "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका" अंतर्गत अनुक्रमांक-१, 
परिच्छेद क्र.१३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०६१५०२४५७७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak 
Uttamrao Pokale 
Date: 2016.09.06 15:04:36 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४. पोलीस अधीक्षक, पुणे शहाहर/पुणे ग्रामीण. 

५. समादेडाक, राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे. 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 

७. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पुणे. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२/अर्थ-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


